महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, 
मुंबई (२४२५ ०१०२) (योजनेतर) या 
योजनेअंतर्गत १४-भाडे, पट्टी व कर यासाठी 
रु. १७२.५० लक्ष कार्यालयाचे भाडे, पट्टी व कर 
खर्च भागविण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर 
झालेल्या तरतुदीच्या वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : पुरक-२०१७/प्र.क्र.१८४/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०००३२ 
दिनांक:- २० मार्च, २०१८. 


संदर्भ:-१) प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.मरासअन्या/ GA पु.खर्च/ 
१८९०/२०१७, दि.३०.१०.२०१७ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३०.०६.२०१७. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.८.०८.२०१७. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पुरक-२०१७/प्र.क्र. ३३५/अर्थ-३, दि.२९.१२.२०१७. 

शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१७/प्र.क्र. १२९/२०१७/१७-स, दि. १.०१.२०१८. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१७/१८/कोषा-प्रशा ५ दि. २९.१.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०१७/प्र.क्र.१७३/२२-स, दि.३० जानेवारी, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०१७/प्र.क्र.१८४/२२-स, दि.१६ मार्च, २०१८. 


२ 
2 
8 
4 
& 
9 
८ 


8 


we Dele OD lw eel eee 


“oe YN 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र.१ च्या प्रस्तावानुसार प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई या 
कार्यालयाने कामकाजाच्या दृष्टीने लागणाऱ्या भाडे, पट्टी व कर खर्चाकरिता सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षासाठी मागणी केल्यानुसार रु.१७२.५० लक्ष इतक्या रकमेची आवश्‍यकता आहे. यासाठी डिसेंबर,२०१७ च्या 
हिवाळी अधिवेशनात मंजुर झालेल्या रु.१७२.५० लक्ष इतक्या पुरवणी मागणीची रक्‍कम अदा करण्याचा प्रस्ताव 
विचाराधिन होता. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०१७/प्र.क्र.१७३/२२-स, दि.३० जानेवारी, २०१८ चा 
शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०१७/प्र.क्र.१८४/२२-स, दि. ३० जानेवारी, २०१८ असा वाचण्यात यावा. वरील 
संदर्भ क्रमांक ८ चा शासन निर्णय देखिल शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०१७/प्र.क्र.१८४/२२-स 
दि.३० जानेवारी, २०१८ असा वाचण्यात यावा. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पुरक-२०१७/प्र.क्र.१८४/२२-स 

सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३२०१२३४११७८०२ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak S Desai 

D e e a k S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMT 
p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d11b2ee4dfa01facc6e58028a3bde93d4a 
hal ¢81d87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak 5 

Desai oe 

Date: 2018.03.20 12:36:21 +05'30' 

(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३) महाळेखापाल-१ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४) महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६) अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
७) निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई, 
८) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई, कंट्रोलिंग ऑफीसर, 
९) वित्त विभाग (व्यय-२) व अर्थसंकल्प शाखा, मंत्रालय, मुंबई, 
qo) अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११) निवड नस्ती (२२-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


